नॅशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर सर्व्हीसेस 
संस्थान (NICS!) यांना MyGov- या 
शासनाचा प्रकल्प राबविण्याकरीता 
शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मातंसं-२०१८/प्र.क्र. ४९/से-१/कार्या.३९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) उच्चस्तरीय समितीच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

MyGov या शासनाच्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून वेब पोर्टलचे डिझाईन, विकास ,सोडल 
मिडिया प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापनाबाबत नवीन योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

MyGov ह्या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी नागरिक असून, जो शासनाशी जोडलेला असेल आणि ज्याचे 
सुशासन करण्यात योगदान असेल. सामान्य नागरीकांचा समावेश व सहभाग असलेला शासनाच्या 
प्रशासकीय उपक्रमांपैकी हा एक उपक्रम आहे. MyGov महाराष्ट्र शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनास योगदान देणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 
ऑनलाईन प्रणालीद्वारे शासन व नागरीक यांच्यामध्ये जवळीकता साधता येणार आहे. 

सदर प्रकल्प राबविण्याकरीता उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी 
झालेल्या बैठकीत हा प्रकल्प WAS इन्फारमेटिक्स सेंटर सर्व्हीसेस संस्थान (९॥७5) यांच्या मार्फत 
राबविण्यास व त्याकरीता रु.९.८१ कोटी --जीएसटी + Pred यांची फी इतक्या रकमेस मंजूरी दिलेली 
आहे. हा प्रकल्प निक्सी यांच्या Garant संस्थाकडून, Prenat Urea मार्फत राबविण्यात येणार आहे . 


शासन निर्णय:- 

MyGov या मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रकल्पास उच्च स्तरीय समितीच्या 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत हा प्रकल्प नॅशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर सर्व्हीसेस 
संस्थान (NICSI) BAT मार्फत राबविण्यास व त्याकरीता रु. ९.८१ कोटी + जीएसटी + निक्‍्सी यांची फी 
इतक्या रकमेस मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 

२.सदर मान्यतेस अनुलक्षून MyGov प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
तसेच सदर प्रणालीचे विकसन व मनुष्यबळ यांवर होणारा रु. ९.८१ कोटी + जीएसटी + PRA फी 
एवढा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.३९ (मातं) विभागामार्फत वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०१८/प्र.क्र. ४९/से-१/कार्या.३९ 


3. Peat यांच्या पॅनलवरीळ निवड झालेल्या सिल्वर टच carole लिमिटेड, मुंबई या 


संस्थेकडून सदर प्रणाली निक्सीमार्फत विकसित करण्यात येईल. सिल्वर टच टेक्नालॉजीस लिमिटेड , 
मुंबई या संस्थेला त्यांनी केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) यांना 


वेळोवेळी सादर करणे आवश्यक असेल. तसेच सदर संस्था प्रणालीच्या विकसनाचे काम प्रधान सचिव 


(माहिती तंत्रज्ञान) यांच्या निर्देशानुसार व नियंत्रणाखाळी काम करेल .सिल्वर टच टेक्नालॉजीस यांनी 


डेटाबेस व डेटा यांचा BRT (access) माहिती तंत्रज्ञान संचलनालय / महाआयटी यांना माहिती 


तंत्रज्ञान संचळनालयाच्या सुचनेनुसार वेळोवेळी देणे बंधनकारक असेल. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२८१६१९५१९०११ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jyotsna Mukund 
Madekar 


(ज्योत्स्ना मु. माडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र शासन यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान), महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सचिव, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 


. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई 


. महालेखापाल-१/२ महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. 


व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादीत, मुंबई 


१०.रोखशाखा,सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. ३९ 
११. निवडनस्ती, सा.प्र.वि.कार्यासन ३९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


